सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ स्थित 
अंतिम ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.१२८/१६ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १२ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दिनांक २१.०६.२०२१. 
२) शासन परिपत्रक, कृषि व व पदुम विभाग क्र. कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.१२८/१६ अ, 
दि.१५.०९.२०२२ 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/ज्येसू/वप्रअ/३६०६१/आस्था-१, दि.२५.१०.२०२२. 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन अधिसूचनेअन्वये शासनसेवेतील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या ज्येष्ठतेची विनियमन नियमावली प्रसिध्द करण्यात आली आहे. या 
नियमावलीतील तरतूदीनुसार शासनसेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतायादी प्रत्येक वर्षी 
तयार करणे व प्रसिध्द करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार संदर्भ 
क्र.२ च्या शासन परिपत्रकान्वये सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ 
स्थित अंतरिम ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
2. सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब या संवर्गामध्ये दि.०१.०१.२०२१ ते 
दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीमध्ये सरळसेवा भरती वा पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या 
नावाचा समावेश करुन या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ स्थित अंतरीम ज्येष्ठतायादी संदर्भाधिन 
दि.१५.०९.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आळी आहे. सदर ज्येष्ठतायादी बाबत 
आलेल्या आक्षेपांचे निराकरण करुन अंतिम ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव कृषि 
आयुक्तालयाने सादर केला आहे. त्यानुसार सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२२ स्थित अंतिम ज्येष्ठतायादी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ नुसार प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत ज्येष्ठतायादीतील अधिकारी यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा 
शासन अधिसुचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१.०६.२०२१ नुसार फक्त सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित 
करण्याकरीता विचारात घेण्यात येईल. 

४. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठतायादी सर्व संबंधीत सहाय्यक प्रशासकीय 
अधिकारी यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकारी सह) निदर्शनास आणावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.१२८/१६ अ 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७"/५/.॥8१0/७59॥॥१.9०/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१२१७०६०९९८०१ असा 
आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JYOTSNA SUNIL 
ARJUN 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
सोबत : परिशिष्ट-अ कक्ष अधिकरी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक द्वारा आयुकत (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 
सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
सहसचिव (१६ अ कार्यासन) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी 
निवडनस्ती/१६ अ कार्यासन. 


3 
to} 


5 
द 


YS er (Til 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट - "at 


महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी गट-ब संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२२ स्थित अंतिम ज्येष्ठतायादी 


अ. क्र. नांव प्रवर्ग जन्म तारीख | नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा दिनांक शैक्षणिक अहता | अभिप्राय 
(नियुक्तीनंतर प्रवर्ग (सरळसेवेने/ मर्यादीत । ज्येष्ठतेचा मानीव 
बदलला असल्यास यमन न दिनांक 
त्याचा दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व परिक्षेचे 
वर्ष) 
१ रा. दे काळमेघ भ.ज.(क) २७.०६.१९६७ १७.०३.२००८ पदोन्नतीने १७.०३.२००८ ३१.०७.२०२५ एमएससी sail 
२४.६.२१ 

२ Ret. उंबरकर खुला १८-०६-६९ १९-१२-१३ पदोन्नतीने १९-१२-१३ ३०-०६-२७ बी कॉम 

३ |e. धो. शेलार खुला २८-०७-६७ २३-०९-१३ पदोन्नतीने २३-०९-१३ ३१-०७-२५ एम कॉम 

¥ अ.व्ही.गायकवाड अ.जाती १२-११-७० 08-20-83 पदोन्नतीने ०१-१०-१३ ३०-११-२८ बीएससी 

५ संजय ना. कोरडे झ्माव २५-०५-६८ १२-०३-१९४ पदोन्नतीने १२-०३-१९४ ३१-०५-२६ एम.कॉम. एमबीए 

६ '|रु. क. चव्हाण वि.जा.(अ) ०९-०६-६५ १०-०९-१४ पदोन्नतीने १०-०९-१४ ३१-०५-२३ बी.ए. 

७ श्री. आर. जी. गायकवाड झ्माव १७-०२-६३ १३-१२-१६ पदोन्नतीने १३-१२-१६ २८-०२-२१ बी कॉम 

८ श्री राजेंद्र ज्ञानेश्वर महामुनी झ्माव २६.०४.१९६४ १३.११.२०१९ पदोन्नतीने १३.११.२०१९ ३०.०४.२०२२ बी. ए. 

९  ।सो संगिता व्ही. वेदपाठक झ्माव १५.०५.१९६५ ११.११.२०१९ पदोन्नतीने ११.११.२०१९ ३१.०५.२०२३ बी. कॉम 

१० [at प्रशांत सुधाकर देशमुख खुला १७.०३.१९७१ ०७.११.२०१९ पदोन्नतीने ०७.११.२०१९ ३१.०३.२०२९ एम. कॉम 

११ श्री नामदेव सदाशिव घनवटे अनु. जाती ०५.०४.१९६३ ०५.११.२०१९ पदोन्नतीने ०५.११.२०१९ ३०.०४.२०२१ बी. कॉम 

१२ श्री आदिनाथ दिनकर पवार खुला २६.०८.१९७१ ०८.११.२०१९ पदोन्नतीने ०८.११.२०१९ ३१.०८.२०२९ एम. ए 

१३ ।श्री नरेशसिंह विजयसिंह तंवर खुला ३०.१०.१९६५ ०४.१२.२०१९ पदोन्नतीने ०४.१२.२०१९ ३१.१०.२०२३ बी. कॉम 

१४ lat रविंद्र कोंडीबा काळे खुला ०१.०६.१९७२ ०५.११.२०१९ पदोन्नतीने ०५.११.२०१९ ३१.०५.२०३० बीएससी 


